महाराष्ट्र शासन 


क्र. प्रतिनि-२०१८/सं.क्र.१६५२/प्र.क्र.१८५/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- 04.02.2098 
प्रति, 

सह सचिव/उप सचिव, (आस्था) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय- अवर सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने पद भरण्याबाबत - 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या कार्यालयातील अवर सचिव 
हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत 


महोदय/महोदया, 


महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाच्या कार्यालयातील अवर सचिव हे पद मंत्रालयीन अवर सचिव 
संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. यासाठी मंत्रालयीन विभागातील अवर सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांकडून दि. 22.02.2098 पर्यंत इच्छुकता मागविण्यात येत आहेत. 


०२. आपल्या विभागातील सर्व अवर सचिवांना सदर प्रतिनियुक्‍तीबाबत अवगत करावे. इच्छुक अवर सचिवांचे 
मागील तीन वर्षांचे गोपनीय अहवाल (छायांकित प्रती) व पत्रासोबत जोडलेल्या विवरण पत्रामधीळ वैयक्तिक 
माहिती या विभागाकडे तात्काळ पाठवावी, ही विनंती. तसेच इच्छुक अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्‍्तीसाठी निवड 
झाल्यास त्यांना संबंधित विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा कसे याबाबतही कृपया अभिप्राय द्यावेत. 


०३. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०६१६५७१५५१०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात आले आहे. 


आपला विश्वासू, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, f Maharashtra, 


Department, 
de=400032, st=Maharashtra, 
8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a80 


Gajanan re 
ळे 2179805018415त5867272547040, 
Bhimrao Gurav ५५ ण वरयासजा 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत- 
विवरणपत्र 


विवरणपत्र 


अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
शनि अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ | मागील ३ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ | Fad दायित्वे सादर केळी आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती =a पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते ae 1. 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुकक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाळी आहेत का? 
ri संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
णं प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


